अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, 
आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखाळील ४ विभाग 
व उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत अस्थायी 
आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९/११/२०२० 


वाचा - १) शासन निर्णय क्र. जलसंपदा विभाग, क्रमांक- मुदतवाढ २०२०/प्र.क्र.१२२/मोप्र-२, 
दि. १७/०३/२०२०. 
२) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांचे पत्र क्र. 
२२९५/गो.उ.सिं.म/आ-१/मुदतवाढ/धा.८५/२०२०, दि. ०५/०८/२०२० 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, दि. ३१/०८/२०२० 
४ शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्रमांक आढावा २००२ (३३५/२००२/ आ (प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३. 


प्रस्तावना :- 
अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक 
४ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील 
कार्यालयांना नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५१८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी १९ पदांना दिनांक 
३१/०८/२०२० पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार अधीक्षक अभियंता, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ 
यांचे जावक क्र.२३५४/विपाविम/काआ-(५)२/२०२०, दिनांक १२/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका १९८४ परिशिष्ट ४२(३) मधील तरतुदीचा वापर करुन अधीक्षक अभियंता 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे विभाग 
(दक्षिण) नागपूर अधिनस्थ आंभोरा पाटबंधारे उपविभाग, वेळलतुर हा उपविभाग एकसमुच्चयाने त्यांचे अंतर्गत 
कामासहीत व आस्थापनेसहीत कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर या विभागास 
संलग्न करण्यात आल्यामुळे गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळांतर्गत १८ पदांची नियत अस्थायी पदांमध्ये वाढ 

झाली आहे. 

सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अज्ञा अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहे. तथापी सर्व प्रशासकीय विभागांची सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


झालेली नाही. ही बाब विचारात घेऊन दिनांक ०१/०९/२०२० ते दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांच्या संदर्भीय क्र.२ च्या 
प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ४ विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थावनेवरील 
पुढील विवरणपत्रानुसार परिशिष्ट अ व ब मध्ये दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२० ते 
दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


कार्यालयाचे नांव नियत अस्थायी । रुपांतरित अस्थायी | 
आस्थापना आस्थापना 
१) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिचन मंडळ, आंबाडी २८ पदे शिंगं 
(भंडारा) 
२)कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही १२४पदे ०४ पदे 
3) कार्यकारी अभियंता ,गोसीखुर्द उपसा सिचन विभाग, आंबाडी १७२ पदे ०७ पदे 
४) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिचन विभाग, भिवापूर १२४ पदे ०४ पदे 
4) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, तिरोडा ८८ पदे ०३ पदे 
एकूण ५३६ पदे १८ पदे 


१) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चाळू राहील. 

२) सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी Rat 
नसतील. 


सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका 
(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली sire, (अनिवार्य) ( ४७०१ आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन 
२०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर लेखाशिर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५ 
मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली STAM (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकवा व सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता सदर लेखाश्गिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.१, 
दिनांक ३१/०८/२०२० अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०९१७१७२०३०२७ असा आहे. हा कार्यालयीन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Abh ay Kes haorao ier oncovment han orate Rese 


epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e4589517c2ab554c8d0b004 1f388e51397467 
ao Yedsikar 


Yedsikar create mons 
सहपत्र- परिशिष्ट अव ब (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत- सहपत्रासह- 

१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

3) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 

५) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी (भंडारा) यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत 

शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची 

वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 

लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व 

संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील, त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद लेखाशिर्ष हे जुने असल्याने शासन निर्णयात 

सुधारण्यात आळेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठविताना याची नोंद घेण्यात यावी. 

६) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द डावा कालवा, वाही. 

७) कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी 

८) कार्यकारी अभियंता, आंभोरा उपसा सिंचन विभाग, भिवापूर 

९) कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन विभाग, तिरोडा 

१०) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२०/प्र.क्र.१२२/मोप्र-२, दिनांक ०९/११/२०२० चे सहपत्र 


दिनांक ०१/०९/२०२० ते दि. २८/०२/२०२९ पर्यंत मुदतवाढ नियत अस्थाई अस्थापनेवरीलळ ५३६ पदे 


अ क्र. कार्यालयाचे नांव 'पदनाम 'एकूण पद 
संख्या 

za २ 2 6 ष्‌ 
| धीक्षक अभियंता, १ धीक्षक अभियंता १ 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन | २ | उपअधीक्षक अभियंता/ सहाय्यक अधीक्षक अभि. १ 

मंडळ, आंबाडी (भंडारा) | ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. टे 

४ |अधौक्षक ||| g 

५ | प्रथम लिपीव g 

६ | वरिष्ठ लिपीव डु 

७ । कनिष्ठ लिपीव डु 

८ । मुख्य आरेखव g 

९ | सहायक आरेखक g 

१० | उच्चश्रेणी लघुलेखक/निम्न श्रेणी लघुलेखक रि 

११ | टंकलेखक 3 

१२ | संगणक १ 

१३ | वाहन चालक 

९१४ | र 

१५ ffm  1711[1)|_|]|_|| | हे 

१६६ aR g 

'एकुण २८ 

२ कार्यकारी अभियंता, १ ।कार्यकारी अभियंता 
गोसीखुर्द डावा कालबा | २ । उपअभियंता 
विभाग, वाही (पवनी) ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 

४ | fauna लेखापाल 

५ | प्रथम लिपोव 

६ । वरिष्ठ लिपीव षण 

७ | कनिष्ठ feria डु 

८ | आरेखक g 

९ | सहायक आरेखव रि 

१० | टंकलेखक 3 

११ भांडारपाल १ 

१२ | सहाय्यक भांडारपाल १ 

१३ | लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखव १ 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


३: 


संगणक 


१५ 


वाहन चालक 


१६ 


ATP 


१७ 


शिपाई 1 | 


श्ट 


।चोकोदारा  7ढ13)|_||__| 


w| “८ | .”० | .“० | .«० 


एकुण 


au 
« 


२.१ 


उप अभियंता, गोसीखुर 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.९१, चकारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 111] 


वाहन चालक 


>“०| (९| 6 | M| “| ७< | a] “७ | w 


शिपाई 111 | 


Ww 
° 


aR 777) || 


»/०। A|W| NW! WD] K] BD] »०5| ०< | w~w 


एकुण 


“wo 
९* 


२.२ 


उप अभियंता, गोसीखुर 


डावा कालवा उपविभाग 
क्र.२, चकारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


Reem  111)|_||[|| 


कनिष्ट लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


>“०| (२| 6 | Mm) |] «K| au] “७ | w 


शिपाई 1 | 


Ww 
° 


acl  7ढ1)3)|)|_|_| 


A!) A| NW] Ww! Ww! K] Bw] ७" | w 


एकुण 


“wo 
९* 


२.३ 


उप अभियंता, गोसीखुर 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.३, बाही (पवनी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


ants लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 111] 


वाहन चालक 


>“०| (९| GI] Mm) “7 । ०७< | a] 2] w 


शिपाई 11 | 


AW! NW] Ww] K| Awl] ७< | wo 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


20 


।चोकोदारा  77)|3)3)|___| 


WO 


एकुण 


“wo 
९* 


V8 


ीसीखुर्द डावा कालवा 
उपविभाग क्र.४, गोसीखुर्द 


(मुख्यालय चकारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


PO; (२ | 6 | MM! ©] ७< | aw] | w 


शिपाई 1711] 


Ww 
° 


aR  77|)__| 


| A! NW] Ww] Ww! K] Vw] K| ~w 


एकुण 


“wo 
९* 


२.५ 


निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.९, बाही 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


A; (२| 6 | M| |] KK] aw] “७ | w 


शिपाई 11 | 


Ww 
° 


।चोकोदारा 77) | 


A} A! NW] ० | »/० | K] Bw] K] w 


एकुण 


vw 
९२ 


विभाग व sofa 'एकूण प 


RV 


कार्यकारी अभियंता, 
गोसीखुर्द उपसा सिंचन 
विभाग, आंबाडी (भंडारा) 


कार्यकारी अभियंता 


उपअभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


fora राप 


प्रथम लिपीव 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


आरेखक 111 | 


| A} 6 | | “7 | KK] wl] “७ | ww 


सहायक आरेखक 


Ww 
° 


टंकलेखक 111] 


wo 
AO 


भांडारपाल 


wo 
“५ 


सहाय्यक भांडारपाल 


|r|] Ww] ».०5| KC] wl] ».० | ०0< | w!] w~ 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


१२ 


लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखव 


३: 


संगणक 


१५ 


वाहन चालक 


१६ 


नाक | 


१७ 


शिपाई 11 | 


श्ट 


aR 77) | 


WY! “८ | .”० | ./० | .“० | .«० 


एकुण 


au 
« 


३.९ 


उप अभियंता, टेकेपार 
उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.१, आंबाडी (भंडारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ fora 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक || 


वाहन चालक 


>“०|। (२९| 6 | | ©] ०७< | cv] 2] w 


शिपाई 11 


Ww 
° 


'चोकोदारा 7) ||| 


Aw! A! Ww! Wr! WK! ७< | Aw] ७< | w 


एकुण 


“wo 
९* 


३.२ 


पाघोरा उपसा सिंचन 
उपविभाग क्र.९१, आंबाडी 
(भंडारा) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक || 


वाहन चालक 


PO); A! 6 | Mm] OC] K] a] 2] w 


शिपाई 111 


aR  /77)|)ओ)क्‍__ईक्‍4|| 


| A] Wr] /० | WK] K] A] wl] K] w 


एकुण 


३.३ 


मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
पलाडी (मुख्यालय आंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


ants forte 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभिययांत्रीकी सहाय्यक 


७ | .त। ©] K] wi] 2] w 


अनुरेखक 
टंकलेखक || 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


८ 


वाहन चालक 


शिपाई 111 


Ww 
ठ we) 


apr 7 ||| 


Ww 


एकुण 


“wo 
९* 


3.8 


उप अभियंता, मध्यम 
प्रकल्प उपविभाग, तुमसर 
(मुख्यालय अंबाडी) 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ feria 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


| A! 6 | | -£71 | K] “८०५ | 2] w 


शिपाई 111 | 


Ww 
° 


'चोकोदारा 7 ||| 


| A) ० | ० WH] "<< | Bw] K] w 


एकुण 


“wo 
९* 


३.५ 


उप अभियंता, 
लघुपाटबंधारे उपविभाग, 
लाखणी 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


| A! 6 | Mm] ©] K] a] 2] w 


PM 111 | 


Ww 
° 


'चोकोदारा 7 ||| 


| A | /०| »/० | WH] K!] A] Ww] «<< | w 


एकुण 


“wo 
९* 


३.६ 


उप अभियंता, लघु 
पाटबंधारे सर्व्हेक्षण 
उपविभाग, भंडारा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF | 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


| A! 6 | .ती| 7 | ७< | wl] “७ | “5 


शिपाई 11 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


१७ |चौकोदारा  /ढ ैढै।|||| | g 

'एकुण VC 

विभाग व saute 'एकूण प १७२ 

v कार्यकारी अभियंता, १ । कार्यकारी अभियंता : 
आंभोरा उपसा सिंचन । २ ॥। उपअभियंता 2 
बिभाग, भिवापूर ३ | क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 

४ | fauna लेखापाल 

५ | प्रथम लिपोव g 

६ | वरिष्ठ लिपीव षण 

७ । कनिष्ठ लिपीव डु 

८ | आरेखक g 

९ | सहायक आरेखक g 

१० | टंकलेखक 3 

82 भांडारपाल १ 

१२ | सहाय्यक भांडारपाल १ 

१३ | लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखक 

१४ | संगणक १ 

१५ | वाहन चालक 

१६ FRB १ 

१७ ffm  1711713__|| | ७ 

१८ TR १ 

एकुण 3B 

४.९ | उप अभियंता, START १ | उप अभियंता g 
उपसा सिंचन उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. % 
क्र.१, भिवापूर ३ | वरिष्ठ लिपीव 

४ | कनिष्ठ लिपीव २ 

५ स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 

६ | अनुरेखक g 

७ टंकलेखक | g 

८ | वाहन चालक g 

8 Re २ 

go ae 1 g 

एकुण ९८ 

४.२ | उप अभियंता, मोखाबडी | १ | उप अभियंता 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.१, भिवापूर 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ feta 


कनिष्ठ लिपोव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


A”)! A} 6 | Mm) “८7 | ७< | av] 2 


शिपाई 11 | 


Ww 
° 


acl  7ढ))3)3)|_1|||_| 


AW} A! |] W| W| K] A] Ww] K 


एकुण 


“wo 
९* 


४.३ 


उप अभियंता, बावन 
उजवा कालवा उपविभाग 
क्र.४, तिरोडा, मु. भिवापूर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


ants feta 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 
टंकलेखक 11] 


वाहन चालक 


>“०| (९| 6 | Mm!) “| ७< | a] “७ | w 


शिपाई 111 | 


Ww 
° 


aR 7) || 


| A|W| Wr! WD] K] Bw] ०< | w~w 


एकुण 


“wo 
९* 


ड््ठ 


निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन 


उपविभाग क्र.४, आर्णी, 


मुख्यालय भिवापुर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ feria 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


A) (२| 6 | M| |] KK] aw] “७ | w~ 


शिपाई 1 | 


Ww 
° 


icici  77ढ)3))|_14क्‍4|| 


A} A| |] ० | Ww! K] Aw] K] w 


एकुण 


“~ 
९* 


४." 


fT पाटबंर 


उपविभाग, वेलतुर 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


०< | wl wv] »/० 


कनिष्ठ लिपीव 


५ | »० | K|w 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


५  । स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 
६ | अनुरेखक g 
७ [टंकलेखक 111 g 
८ | वाहन चालक g 
— me 
१० fare र 
एकुण ९८ 
विभाग a safe 'एकूण प १२४ 
प कार्यकारी अभियंता, १ | कार्यकारी अभियंता g 
उपसा सिंचन प्रकल्प २ | उपअभियंता g 
विभाग, तिरोडा ३ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. डु 
४ | fauna लेखापाल 
५ | प्रथम लिपोव g 
६ | वरिष्ठ लिपीव षण 
७ | कनिष्ठ fea डु 
८ । आरेखक g 
९ | सहायक आरेखव रि 
१० | टंकलेखक 3 
११ भांडारपाल १ 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल १ 
१३ | लघु टकंलेखक किंवा निम्न श्रेणी लघु लेखव g 
१४ | संगणक १ 
१५ | वाहन चालक g 
TR 
१७ ffm  716[131__|1||[ | ७ 
१८ |चोकोदारा  77क्‍क्‍7₹ई₹क्‍॑___| g 
एकुण 3B 
७५.९ | उप अभियंता, उपसा १ | उप अभियंता g 
सिंचन प्रकल्प उपविभाग | २ ।क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. % 
क्र.१, तिरोडा ३ | वरिष्ठ लिपीव 
४ | कनिष्ठ लिपीव २ 
५ । स्थापत्य अभियांत्रीको सहाय्यक डु 
६ | अनुरेखक g 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहन चालक g 
९ शिपाई  17116ढ1_| | २ 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


20 


।चोकोदारा  77ढ)3)3)3)3)|_|_| 


WO 


एकुण 


“wo 
९* 


ष्‌.२ 


उप अभियंता, गोसीखु 
डावा कालवा उपविभाग 
क्र.५, लाखादुर मुख्यालय, 
तिरोडा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


अनुरेखक 
टंकलेखक 111] 


वाहन चालक 


>“०| (९| 6 | mM] “| ७< | a] “७ | w 


शिपाई 11 | 


Ww 
° 


aR 7) ||| 


| “७ ० NW! DW] K] Bw] ०< | ~w 


एकुण 


“wo 
९* 


५.३ 


उप अभियंता, धापेवाडा 
उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.२, तिरोडा 


उप अभियंता 


क.अ./सहा.अ.-२/शा.अ. 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ feria 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


REF 11] 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


AO; (२| 6 | M| “| ७< | a] “७ | w 


शिपाई 11 | 


Ww 
° 


चोकोदारा  77ढ13)3)|_|||| 


A} A| |W] WD! K] Bw] K] w 


एकुण 


“wo 
९* 


विभाग व safer 'एकूण प 


९* 
९२ 


नियत आस्थापनेवरील एकुण पदे + VESEY 


५३६ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२०/प्र.क्र.१२२/ मोप्र-२, 


परिशिष्ट - ब 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०२०/प्र.क्र.१२२/मोप्र-२, दिनांक ०९/११/२०२० चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०९/२०२० ते २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण पदे 


पदांची पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती दिनांक 
संख्या 


ea ५ 
वि 
र 


विलाप arta eae 
र HRA 


मोरेश्वर नामाजी मुंडले 


दिवाकर तुकाराम बनकर ३०.०६.२०२४ 


रुखसेन मुखरु गडपायले ३१.०३.२०२२ 


जिळ आड 
लिव 
alpen q 
| संजय चैतराम पाटिल ३०.०६.२०२२ 
मजूर प्रभाकर नत्थु लिल्हारे ३०.०६.२०२३ 
रतनलाल गोविदा कडपाते QL.02.2O2 
महादेव मारोती गायधने ३१.१०.२०२० 
लच्छु रामचंद्र मानकर ३१.०३.२०२० 
तुकाराम अंताराम राघोर्त ३१.०३.२०२१ 
नारायण नामदेव बावनकुळे ३१.०८.२०२२ 
9 
८ 
९ 


दिवानजी चिधू ठाकरे ३१.०१.२०२८ 

किसना यादोराव नारनवरे ३१.०७.२०२१ 

गुणवंत माधो भोयर ३१.०३.२०२२ 

कृष्णा सकाराम तुळणकर ३०.०६.२०२० 

जियालाल गोविंदा बुधे ३०.०६.२०२५ 

अभिमन संपत सपाटे ३१.१०.२०२३ 
रुपांतरित आस्थापनेवरील एकुण पदे-१८ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


